मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना भाग-२ च्या 
माध्यमातुन विविक्षित भागांसाठी हाती 
घ्यावयाच्या कामांसाठी दरवाढ लागू 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ग्रासयो-२०२१/प्र.क्र.१९५/बांधकाम-२ 
बांधकाम भवन, 24 ASS पथ, फोर्ट, मुंबई - Yoo ००१ 
तारीख: १५ डिसेंबर,२०२२ 


वाचा - 
१) केंद्र शासन पत्र H.Letter No.P-99023/4/204-P-1/2022, दि.१०.०६.२०२२ 


२) ग्रामविकास विभाग, शासन पत्र क्र. ग्रासयो-२०२२/प्र.क्र.१९५/बांध.-२, दि.२१.०६.२०२२ 


३) शासन परिपत्रक क्रमांक:-ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२९१/बांध-२, दि.२८.०७.२०२० 


शासन परिपत्रक- 


केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता प्रधानमंत्री 


ग्राम सडक योजनेअंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या कामासाठी दरसूचीस मान्यता दिलेली आहे. तसेच 


सदरची दरसूची मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या टप्पा क्र.२ अंतर्गत येणाऱ्या कामांना संदर्भ क्र.२ 


येथील पत्रान्वये लागू केली आहे. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या दरसूचीस अनुसरून 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना भाग-२ माध्यमातुन ( राज्यनिधी, नाबार्ड, एशियन विकास बँकेच्या 


अर्थसहाय्य इ. ) हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील दरसूची 


प्रमाणे विविक्षित भागांसाठी (नक्षलग्रस्त भाग, डोंगरी भाग, परिशिष्ट-५ मध्ये समाविष्ठ असलेला 


भाग, साखर कारखान्यालगतचे क्षेत्र) संदर्भ क्र.३ येथील शासन परिपत्रकामधील परिच्छेद २ (२) 


प्रमाणे दर लागू करण्याबाबत दरसूची समितीने शिफारस केली होती. सदर समितीची शिफारस 


विचारात घेऊन त्याप्रमाणे उपरोक्‍त विविक्षित भागांसाठी संदर्भ क्र.३ AMG शासन 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ग्रासयो-२०२१/प्र.क्र.१९५/बांधकाम-२ 


परिपत्रकामधील परिच्छेद २ (२) प्रमाणे दर लागू करण्यात येत आहे. सदरची वाढ खालीलप्रमाणे 
राहील. 


Following extra percentage to be added in the basic rates of items while preparing 
DPR for the works in LWE area, Schedule-V area & Sugar cane Factory Area. ( This 
enhancement is applicable only for any one of these categories. Benefits of three 


categories can not be compounded.) 


Categories Extra 
Percentage 


LWE Area of Gadchiroli District 
For Schedule-V area (Tribal only) 


3) Hilly Area 10% 


4) For Sugar cane Factory Area within 15 kms from 5% 
sugar factory 


वरील आदेडा तात्काळ प्रभावाने अंमलात येतील. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१५१८१६०२४२२० असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VJAYKUMAR 
NANDKUMAR CHOUDHARI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL DEVELOPMENT 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f2589d3d0577d887d2595e32dfe5Of 
N AN D KU MAR 3a29237fad1e062a3377fb793d20274206, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=E5F9838B5900D10C1491C2B4 


G H O U D H A R| 61FB18CFD3C0727F4AB66CE78BC9FEEBSCB 
3859E, cn=VUAYKUMAR NANDKUMAR 
CHOUDHARI 
Date: 2022.12.15 18:49:26 +05'30' 


(विजयकुमार चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), यांचे स्वीय सहायक, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ग्रासयो-२०२१/प्र.क्र.१९५/बांधकाम-२ 


२. सचिव, (मुमंग्रासयो), ग्राम विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई . 

३. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

४. वित्तीय नियंत्रक, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई . 

५. उप सचिव (मुमंग्रासयो), ग्राम विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

६. उप सचिव (प्रमंग्रासयो), ग्राम विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

७. राज्य गुणवत्ता समन्वयक, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्था, पुणे. 

८. अधीक्षक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था (सर्व). 

९. कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, सर्व 

जिल्हे. 
१०.कार्यासन अधिकारी, बांध-४, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई. 
११.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


